शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन राज्यात 
व्यावसायिक अभियांत्रिकी पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या पाळीत (व्दितीय पाळीतून प्रथम 
पाळीत रुपांतर) बदल करण्यास अखिल भारतीय 
तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुसरुन शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मान्यता-२०१९(प्र.क्र.११०/१९)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: २४ जून, २०१९ 


संदर्भ:- 9) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक: F.No.Western/1- 
4266762232/2019/EOA, दिनांक: २९/०४/२०१९. 
२) अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक: F.No.Western/1- 
4266713149/2019/EOA, दिनांक: २५/०४/२०१९. 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
१०/एनजीपी/अभ्या. शिफ्ट बदल/२०१९/६३६, दिनांक: १२/०५/२०१९. 


प्रस्तावना:- 

शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन राज्यात व्यावसायिक अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या 
पाळीत (व्दितीय पाळीतून प्रथम पाळीत रुपांतर) बदल करण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी 
दिल्ली यांनी त्यांचे उपरोक्‍त संदर्भाधिन क्रमांक १ ते २ येथील पत्रान्वये मान्यता दिळेळी आहे. सदर 
मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी त्यांचे उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये 
शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाचे अनुषंगाने शैक्षणिक वर्षे २०१९-२० पासुन 
व्यावसायिक अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रमाच्या पाळीत (व्दितीय पाळीतून प्रथम पाळीत रुपांतर) 
बदल करण्यास शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासुन अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन खालील प्रपत्र-अ मध्ये नमुद संस्थांना व्यावसायिक अभियांत्रिकी पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या पाळीत (व्दितीय पाळीतून प्रथम पाळीत रुपांतर) बदल करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९(प्र.क्र.११०/१९)/तांशि-५ 


प्रपत्र-अ 
Sr. | DTE | Name of the Institute Name of the | Intake | Old Shift of | New Shift of 
No. | Code Course the Course the Course 
(A.Y. 2018 - (A.Y. 2019- 
19) 20) 
1 6413 Pimpri Chinchwad Education | Computer 7 Second Shift First Shift 
Trust’s  Pimpri Chinchwad | Engineering 
Polytechnic, Sector 26, 
Pradhikaran, Nigdi, Pune- 
411044. 
2 6415 All India Shri Shivaji Memorial | Computer a Second Shift First Shift 
Society’s Polytechnic Kennedy | Engineering 
Road, Near RTO, Pune- 411001. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०१९०६२४११३११८६५०८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Digitall 
IN: ८-4 


Anil Raghunath 
Katkar 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई., 

२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

३. संबंधीत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय 
यांचे मार्फत), 

४. संबंधीत संस्था (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचे मार्फत), 

५. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ व मजला, 


चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली, ११०००१, 

६. विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इंन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, 
चर्चगेट, मुंबई, 

७. निवड नस्ती तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


